राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळातील 
विपणन आणि हंगामानंतर व्यवस्थापन 
(राज्य हिस्सा ४०%) या योजनेस नवीन 
लेखाशीर्ष देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.:- केंपुयो/वखार २०१८/प्र.क्र.११/१-स 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक:-०७ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:- (१) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे अ.श्ा. पत्र क्र. राकृवि-०३१७/प्र.क्र.१४/राकृवियो कक्ष, 


दि.३१ जानेवारी २०१८) 


(२) शासन निर्णय स.प. व व. विभाग, क्र. वखार१४१७/प्र.क्र.१४२/९-स, दिनांक, २३ ऑगस्ट २०१७. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत ज्या विभागांच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावयाची आहे. 
त्या प्रकल्पांना कृषि विभागांतर्गत केवळ ६०%निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. उर्वरीत ४०% 
निधीसाठी त्या त्या विभागाने त्यांच्या वार्षिक नियतव्यायातुन आव्यक ती आर्थिक तरतूद करुन घ्यावी, 
असे आदेश दि. २५/५/२०१७ रोजी मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या RKVY च्या बैठकीत 
देण्यात आले होते. त्यानुसार वखार महामंडळाची संबंधित प्रकल्पाच्या खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
उघडण्यास परवानगी देण्याची विनंती मा. महाळेखापाल, मुंबई यांना करण्यात आलेली होती. मा. 
महालेखापाल यांनी त्यांच्या दि. १५/५/२०१८ व दि. २७/६/२०१८ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
या योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य वितरित करण्यासाठी नवीन ळेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


“राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळातील विपणन आणि 
हंगामानंतर व्यवस्थापन (राज्य हिस्सा ४० टक्के)” या योजनेसाठी अर्थसहाय्य वितरित करण्यासाठी सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून खालील प्रमाणे नवीन लेखाज्रीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो/वखार २०१८/प्र.क्र.५१/१-स 


२३२- 


मागणी क्र. व्ही-२ 
२४३५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम 
०१- पणन व गुणवत्ता नियंत्रण 
१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक 
(०१) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
(RKVY) अंतर्गत सहाय्य (पणन) 
(०१) (०१) “राष्ट्रीय कृषि विकास 


योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य वखार 
महामंडळातील विपणन आणि 
हंगामानंतर व्यवस्थापनासाठी 
अर्थसहाय्य (केंपुयो) (राज्य हिस्सा) 
(४०%) (कार्यक्रम) 


(२४३५....)(०१२४) 


अर्थसहाय्य 


Demand No. ४-2, 

2435, Other Agricultural Programmes, 

01 - Marketing and Quality Control, 

190- Investments in Public Sector and Other 


Undertaking 
(01) Assistance under Rashtriya Krushi 


Vikas Yojana 
(01) (01)- Subsidy Of Maharashtra State 
Warehousing Corporation for Marketing 
and Post-Harvest Management under 
Rashtriya Krushi Vikas Yojana 
(C.S.S.) (State Share 40%) (Scheme) 
(2435....)(0124) 


33- Subsidies 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४७/२०१८, व्यय-२, 
दि.०६.०३.२०१८ व मा. महालेखापाल, मुंबई यांच्या क्र.ख.वि/चा.-१ सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ 
युओआर-११/२०१८-१९/२३०, दि.१५.०५.२०१८ व ख.वि/चा.-१ सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ 
युओआर-२८/२०१८-१९/४५५, दि.२७.०६.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥9॥१/१५9॥॥.90०५९.॥)॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०९०७१५५५२१४५०२ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Jaiprakash 
Mansaramji 
Ambade 


(ज.म. अंबादे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), मुंबई, 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर, 


३. सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Digitally signed by Jaiprakash Mansaramji Ambade 
DN: c=IN, 0=G 1t Of Maharasht 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो/वखार २०१८/प्र.क्र.५१/१-स 


४. संचालक, (पणन), पणन संचालनालय, पुणे, 

५. उप सचिव , (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
६. अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. सर्व कोषागार अधिकारी, 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.कक्ष अधिकारी, (वित्त विभाग), व्यय-२/(अर्थसंकल्प/१३), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११.कक्ष अधिकारी, (नियोजन विभाग), कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


